"पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान विभाग" [पूर्वीचे “पोलीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, 
बिनतारी (अभियांत्रिकी)”] या संवर्गातील 
सरळ सेवाप्रवेश कोट्यातील पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-२२१८/प्र.क्र.१७२/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन - yoo ०३२. 


दिनांक : ०६ जुले २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-२२१८/प्र.क्र.१७२/पोल-१अ, 
दि. २८.०९.२०२१. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.एचएमाआर-११२३/ प्र.क्र.9१/ 
२०२३/ एकोणतीस, दि. 24.09.2023. 


शासन आदेश. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारश्ीस अनुलक्षून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) 
मध्ये नमूद उमेदवारांची, स्तंभ (४) मध्ये नमूद प्रवर्गातून, "WRT उप अधीक्षक/सहायक ART 
SGA, WAR दळणवळण व याहिती तंत्रज्ञान विशाग” [पूर्वीचे “पोलीस उप अकीक्षक/पहायक 
पोलीस aged, बिनतारी (अभियांत्रिकी "| (गट B(TA-2o: ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
सरळ सेवाप्रवेश कोट्यातील पदावर aaa, परिवीक्षाधीन म्हणून, पुढील अटी व 
शर्तीवर, याद्वारे, नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव मूळ प्रवर्ग । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेला प्रवर्ग 

(१) (२) (३) (४) 

दि | श्री. मयूर अशोकराव चरखा आ.दु.घ. खुला 

२. श्री. अनिरुद्ध रामदास कावळे अ.जा. अ.जा 

अटी व शार्ती- 
१) उक्त उमेदवारांचा परिवीक्षावधी हा दोन वर्षांचा राहील. उक्त परिवीक्षावधी जास्तीत जास्त एक 
वर्ष वाढविता येऊ शकेल. 


२) उक्त उमेदवारांनी परिवीक्षावधीत विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि प्रशिक्षण 
समाधानकारक रीतीने पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

३) उक्त उमेदवारांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास, उक्त परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-२२१८/प्र.क्र.१७२/पोल-१अ 


8) 


4) 


2. 


उक्त उमेदवारांनी “महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक SIMON ARINITH ज्ञान HISIP 
ठरविण्याबाबत rey, १९९९” याद्वारे विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवड्यक राहील. 


उक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा 22), 
तसेच महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी वेळोवेळी निर्गमित 
केलेले नियम/ आदेशा बंधनकारक राहतील. 

उक्त उमेदवार हे महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीने पदस्थापनेस पात्र राहील. 

उक्त उमेदवारांना परिवीक्षावधीत नैमित्तिक रजा खेरीज करुन इतर कोणत्याही रजा अनुज्ञेय 
राहणार नाहीत. 

उक्त उमेदवारांना "राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 

उक्त उमेदवारांची परिवीक्षावधीतील वर्तणूक समाधानकारक नाही किंवा त्यांच्या पदाला अनुरूप 
नाही, असे निदर्शनास आल्यास, त्यांची सेवा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात 
येतील. 


वर नमूद अटी व शार्ती यांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना लागू 


असलेले इतर सर्व सेवाविषयक सर्वसाधारण नियम व आदेश उक्त उमेदवारांना लागू राहतील. 


३. 


उक्त पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांनी सोमवार, दिनांक १० जुलै २०२३ रोजी 


(मध्यान्हपूर्व महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू व्हावे. 


४. 


& 7 


उक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी प्रवासभत्ता देय असणार नाही. 


हा शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१६०३५९३१२९ असा आहे. हा 


area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


9) 
2) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


प्रत- 


१) संचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


2) 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, भूखंड क्र.३४, सेक्टर ११, सरोवर 
विहारच्या समोर, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, जि. ठाणे. पिन-४००६१४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-२२१८/प्र.क्र.१७२/पोल-१अ 


३) श्री.मयूर अशोकराव चरखा, सदनिका क्र.७, माऊली पूजा अपार्टमेंट, फुलाई नगर, बीड, 
जि.बीड. पिन-४३११२२. 

४) श्री.अनिरुद्ध रामदास कावळे, भूखंड क्र.१२७, जुना पारडी नाका, नेताजी नगर, नागपूर. 
जि.नागपूर. पिन- ४४००३५. 

५) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल, लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


